नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागाचे अधीक्षक कार्यालय सुरु करण्यासाठी 
पदनिर्मिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१४/प्र.क्र.५०/राऊशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: २० नोव्हेंबर, २०१५ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक- १००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि. १०.०९.२००१. 
२) शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र.प्राफेब ११०८/प्र.क्र.१६७/ठाणे/म-१०, 
दि.३१.०७.२०१४. 
3) आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र. इएसटी १२२०१४/३८९/२/२क, 
दि.२७.०२.२०१५. 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.२.०६.२०१५. 
५) मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.५.०९.२०१५ च्या ९५ 
व्या बैठकीचे इतिवृत्त 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन दि.३१.०७.२०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करुन पालघर हा नवीन 


जिल्हा निर्माण करण्यात आला आहे. या नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 


अधीक्षक कार्यालय सुरु करणे आवश्‍यक असल्याने संदर्भाधीन दि.१०.०९.२००१ च्या शासन निर्णयातील 


तरतुदीनुसार या कार्यालयासाठी ५ पदे नव्याने निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मुख्य सचिव यांच्या 


अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर दि.५.०९.२०१५ च्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात 


आला होता. या समितीने HSA शिफारस विचारात घेऊन अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पालघर या 


कार्यालयासाठी ५ पदे नव्याने निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१४/प्र.क्र.५०/राऊश्ु-१, 


शासन निर्णय :- 


नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक कार्यालय सुरु 


करण्यासाठी खालीलप्रमाणे ५ पदे नव्याने मंजूर करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | निर्माण करावयाच्या पदाचे नाव वेतनश्रेणी मंजूर 
पदसंख्या 
१ अधीक्षक (गट-ओ) १५६००-३९१०० (ग्रेड वेतन ५४००) a con 
Q कार्यालय अधीक्षक (गट-क) ९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन ४३००) _ 
3 लघुलेखक (निम्न श्रेणी) (गट-क) । ९३००-३४८०० (HS वेतन ४३००) | 
४ लेखापाल (गट-क) ५२००-२०२०० (ग्रेड वेतन २४००) a ee 
4 जवान-नि-वाहनचालक (गट-क) | ५२००-२०२०० (ग्रेड वेतन १९००) ae 


२. संदर्भाधीन दि.२.०६.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये नवीन पदनिर्मितीस बंदी असली तरी नवीन 


जिल्ह्याकरीता एक अपवाद म्हणून उपरोक्त पदे निर्माण करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च मागणी क्र. बी-२ मुख्य लेखाशिर्ष "२०३९- राज्य उत्पादन शुल्क, 


००१-संचालन व प्रशासन (०१) (०२) निरीक्षण व प्रतिबंधक आस्थापना, ०१ वेतन" या लेखाशिर्षाखाली 


टाकून तो सन २०१५-१६ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा 


४. नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोळ तपासणी 


करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन दि.१०.०९.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये 


स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.५.०९.२०१५ च्या ९५ व्या बैठकीमध्ये केलेल्या 


शिफारशीनुसार तसेच समितीने निर्देश केल्याप्रमाणे मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेनुसार हा शासन 


निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१४/प्र.क्र.५०/राऊश्ु-१, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १५११२०१७४५४०११२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 


eye DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f034598ccOb 
€8511f0527da968636a6b9d9e1 0f0, 


serialNumber=5603a72ffdb1ef7b928b7c0a641bd1 
h eC aa) e h e c8ef4b36aa6a8fd21a86271888a24f9803, cn=Dilip J 

Shedmekhe 

Date: 2015.11.20 17:48:22 +05'30' 


(दि.ज.दोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. जिल्हाधिकारी, पालघर / ठाणे 

३. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर / ठाणे. 

६. सर्व जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 


प्रत: माहितीस्तव 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
१०.प्रधान सचिव RTS) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, नवीन मंत्रालय, जी. टी. हॉस्पिटल 
आवार, मुंबई. 
११.वित्त विभाग/ कार्यासन व्यय-८/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्राळय, मुंबई. 
१२.सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १२, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (राउड्ु-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


